शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी कोविड -१९ या 
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर 
इयत्ता १ ली ते इयत्ता १२ वी चा पाठ्यक्रम २५% 
कमी करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अभ्यास - २०२१/प्र.क्र.9७९/एसडी-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २३ जुले, २०२१. 


वाचा:- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय क्रमांक: अभ्यास-२०२०/प्र.क्र.११९/एसडी-४, 
दिनांक २४ जुले,२०२०. 


संदर्भ:- संचालक,राज्य शैक्षणिक व संशोधन URIS, AERIS, Go यांचे दिनांक २७.०५.२०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना: 
मार्च २०२० पासून कोविड -१९ या कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव संपूर्ण जगामध्ये झालेला आहे. 


त्यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेझानुसार मार्च २०२० पासून राज्यामध्ये सर्व 


शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आलेले आहेत. दरवर्षी साधारणत: जून मध्ये सर्व राज्यामध्ये शैक्षणिक 


वर्ष सुरु होत असते. तथापि सन २०२१-२२ मध्ये नेहमीप्रमाणे शाळा सुरु करता आलेल्या नाहीत. वेळेवर 


शाळा सुरु करता न आल्यामुळे विहीत वेळेत पाठ्यक्रम पूर्ण करणेबाबत समस्या निर्माण होऊ शकते. 


त्याअनुषंगाने राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांचा इयत्ता १ ली ते १२ वी चा पाठ्यक्रम सन २०२१-२२या 


शैक्षणिक वर्षाकरिता कमी करणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय:- 


कोविड -१९ या कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भाव सद्य परिस्थितीतही कमी झालेला दिसून येत नाही. 


या अनुषंगाने सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाकरिता इयत्ता १ ली ते इयत्ता १२ वी चा २५% पाठ्यक्रम 


कमी करण्यात आला होता. सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षाकरिता सुद्धा सन २०२०-२१ प्रमाणे २५% 


पाठ्यक्रम कमी करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर कमी केलेल्या पाठ्यक्रमाची 


यादी संचालक,राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषद,महाराष्ट्र,पुणे यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध 


शासन निर्णय क्रमांकः अभ्यास - २०२१/प्र.क्र.७९/एसडी-४ 


करावी तसेच याबाबत झशाळांना,विद्यार्थ्यांना तसेच पालकांना अवगत होण्यासाठी आवश्‍यक प्रसिध्दी 
द्यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७२३१८५३२९०८२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


RAJENDRA 
SHANKARRAO 
PAWAR = 
(राजेंद्र पवार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मंत्री शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 


) 
) मा.राज्यमंत्री शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

) अपर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, 

) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 
) 

) 

) 

) 


आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
संचालक,राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषद,महाराष्ट्र,पुणे 
अध्यक्ष/सचिव,महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (ATS), GUT 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती), 
पुणे 
शिक्षण संचालक,(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
शिक्षण संचाळक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
निवड नस्ती/एसडी-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


